फौ.दं.प्रससंहिता कलम ३३८ मधील तरतूदींनुसार 
न्यायाधीन बंद्याची मुक्तता करणेबाबत 

न्यायाधीन बंदी क्र. २/१४-चंद्रहार राजाराम काळे, 
सातारा जिल्हा कारागृह, वर्ग-२, सातारा 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०९१४/प्र.क्र.८६६/१४/तुरूंग-३ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, तिसावा मजला,सनफ्लॉवर-१, 
कफ परेड, मुंबई - Yoo ००५ 
तारीख: २७ फ़ेब्रुवारी २०१५ 


वाचा - 


१) सत्र न्यायालय प्रकरण क्र. ५३/२००९, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, कराड, जि. सातारा यांचे 
दिनांक ३०.१०.२०१४ रोजीचे आदेश. 


२) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे पत्र क्र. 
न्यावि/मनोरूग्ण बंदी/साजिका/१२०६ /कक्ष-९(४) पुणे-१, दिनांक २९.११.२०१४ 


3) जिल्हा शल्यचिकित्सक, सातारा यांचे पत्र क्र. जिरूसा/न्याबंदी/काळे/८७४/१५, दिनांक 
१३.१.२०१५ अन्वये प्राप्त वैद्यकीय अहवाल. 


प्रस्तावना - 

न्यायाधीन बंदी क्र. २/१४, चंद्रहार राजाराम काळे यावर भा. दं. वि. कळम ३०२, २०१, ३४ 
अंतर्गत कराड तालुका alors Ks येथे दाखल गु. र. नं. ४१/२००९ या प्रकरणी सन्मा. अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायालय, कराड, जि. सातारा यांच्या संदर्भ -१ मधील आदेशान्वये तो निर्दोष सिद्ध झाल्याने सदर 
न्यायालयीन आदेशानुसार त्याची फौ.दं.प्र्‌संहिता कलम ३३८ अंतर्गत नमूद कार्यपद्धतीचा अवलंब 
करून FATA करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

फौ.दं.प्र.संहिता कलम ३३८ मध्ये नमूद प्रक्रियेनुसार संदर्भ -३ मधील नमूद वैद्यकीय अहवालात 
न्यायाधीन बंदी क्र. २/१४- चंद्रहार राजाराम काळे यास Mixed Anxiety Depression हा सौम्य 
मनोविकार असून सदर आजारामुळे तो स्वतःला किंवा इतरांना शारिरीक किंवा इतर प्रकारचे नुकसान 
करण्याची शक्‍यता नसल्याचे प्रमाणित करण्यात आले आहे. सदर बाब विचारात घेता फौ.दं.प्र.संहिता 
कलम ३३८ मधील अटीची पूर्तता झाली असल्याने न्यायाधीन बंदी क्र. २/१४-चंद्रहार राजाराम काळे 
यास कारागृहातून तातडीने मुक्‍त करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०९१४/प्र.क्र.८६६/१४/तुरूंग-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२२७१५०८०८५१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak 


D e e a k Keshav Jadiye 
p DN: CN = Deepak Keshav 


Jadiye, C=IN, 5 


Mah htra, O = Govt. of 
Keshav । tetaasta.95 Gow o 
J d . Department 
Date: 2015.02.27 15:59:57 
adlye ae 
दीपक जडीये 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सन्मा. अति. सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायलय, कराड, जि. सातारा. 

२. अपर पोलिस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१. 

३. अधीक्षक, सातारा जिल्हा कारागृह, वर्ग-२, सातारा. 

४. न्यायाधीन बंदी क्र. २/१४-चंद्रहार राजाराम काळे, सातारा जिल्हा कारागृह, वर्ग-२, 
सातारा. 

५. निवड नस्ती-तुरूंग-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


